महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.१७५ /सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: १३ जुलै, २०२१. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२ जून, २०२१. 
२ शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ०७ फेब्रुवारी, 
२०१८. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षा 
कालावधीकरीता खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. सदर नियुक्त्या सन २०१४ 
मध्ये स्वतंत्र निवड मंडळाने महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळामार्फ़त केलेल्या शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर 
शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आलेली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून,वैद्यकीय अधिकारी, महाराष्ट्र 
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील खालील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी त्या 
तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत आहे.तसेच त्यांची 
सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. नाव कार्यालय वै.अ.पदावरील परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन | वै.अ.पदावरील सेवा 
क्र. रुजू दिनांक कालावधी समाप्त | कालावधी पुढे | नियमितपणे पुढे चालू 
केल्याचा दिनांक | ढकलल्याची | ठेवण्याचा दिनांक 
कारणे 
णि २ ३ 1 ४ | षु ६ शिश 
डॉ. प्रशांत 


विदा जिल्हा रुग्णालय । दि.२३.०७.२०१४ | दि.०२.०८.२०१६ | ११दिवसरजा | दि.०३.०८.२०१६ 
तीं श्रीमंतराव अहमदनगर, जि 
तांदळे अहमदनगर 


डॉ. तेजस प्राआ के, पळसो, | दि.०१.०८.२०१४ । दि.३१.०७.२०१६ निरंक दि.०१.०८.२०१६ 
२ | अरुणनिवाणे जि अकोला 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.१७५/सेवा-३ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, उक्त वैद्यकीय 
अधिकारी यांच्या वेतनवाढी नियमानुसार मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन आदेश संदर्भाधिन येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०६१८११२६६७१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f11 


ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717 
A6A7250, 

seriaINumber=8902AEDC74F 3CACF3FB967FF5955AAF5 


LAXMANRAO ‘tsi 
(वि. ल. लहाने) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (अकोला, नाशिक). 
८. जिल्हा area चिकित्सक अकोला व अहमदनगर. 


९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद अकोळा व अहमदनगर. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी अकोला व अहमदनगर. 
११. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 


१२. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


